श्री.राजेश पो.जाधव,वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी यांची 
अपर संचालक (कृषी विस्तार व्यवस्थापन), वनामती, 
नागपूर येथे पदोन्नतीने पदस्थापना करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः कृषिआ १०२३/प्र.क्र.३०७/१६-ओ 
मंत्रालय विस्तार इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२. 
दिनांक: १४ मार्च, २०२४ 


संदर्भ :- १) कृषि आयुक्तालय, पुणे यांचे जा.क्र./कृआ/कृससं/पदो/२०२३/३२०१९/आस्था-१, 
दि.०६.१०.२०२३ रोजीचे पत्र. 
२) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.एसआरव्ही-२०१८/प्र.क्र.१५९/कार्या.१२, 
दि.०१.०८.२०१९ 


शासन निर्णय :- 

कृषि आयुक्तालयाच्या अधिनस्त वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी, गट-अ संवर्गातील 
(वेतनश्रेणी-5-२३: ६७७००-२०८७००) संवर्गातील खालील अधिकाऱ्यांना, अपर संचालक गट-अ 
संवर्गातील (वेतनश्रेणी 5-२५ : ७८८००-२०९२००) या संवर्गात प्रशासकीय सोयीच्या दृष्टीने पुढील 
अटींच्या अधीन राहून निव्वळ तात्पुरती पदोन्नती देऊन, त्यांची पदोन्नतीने पदस्थापना करण्यास 
शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. अधिकाऱ्याचे नांव जात प्रवर्ग पदोन्नतीने पदस्थापना 
हि श्री. राजेड पो.जाधव, खुला अपर संचालक (कृषि विस्तार 
वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी, कृषि व्यवस्थापन) वनामती, नागपूर 
आयुक्तालय, पुणे 


२. सदर पदोन्नती मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका 
क्र.२८३०६/२०१७ वरील मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून निव्वळ 
तात्पुरत्या स्वरुपात रिक्‍त पदांवर ज्येष्ठतेने देण्यात येत आहे. 


३. सदर पदोन्नती ही निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपाची राहील व वरिष्ठ संवर्गात ज्येष्ठतेकरिता ती 
ग्राह्म धरता येणार नाही. 


४. सदर पदोन्नती ही पदोन्नतीसंदर्भात विविध न्यायालयांत प्रलंबित याचिकांमधीळ अंतिम 
निकालाच्या अधीन राहील. 


५. उपरोक्त अधिकाऱ्यांनी त्यांचा सध्याच्या पदाचा पदभार विभागातील निकटतम ज्येष्ठ 
अधिकाऱ्यांकडे सोपवून १ महिन्याच्या आत पदोन्नतीच्या पदावर रूजू व्हावे. 


शासन निर्णय क्रमांकः कृषिआ १०२३/प्र.क्र.३०७/१६-ओ 


६. आयुक्त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी सदरचे आदेश तात्काळ अंमलात येतील हे 
पहावे. 


9. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०३१४१६०४४१४५०१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PRATIBHA MADHAV PATIL 
p RATI B H A DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=URBAN 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=b693d975fffc642fe6b87c2ce9e1297fd1 eBbda9b459/85175F 
159984ba680fd, 


ICode=400032, st=Maharasht 
DAO26E85AE8CBB4E3C2ACDBECBBF2F6D6CBOAE6E 
DS5C1E544834901 19EE0456AD, PRATIBHA MADHAV PATIL. 
0' 


Date: 2024.03.14 16:14:06 --05'3' 


(प्रतिभा पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे अ.मु.स., मंत्रालय, मुंबई 

२. अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३. अपर मुख्य सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

५. मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


६. अ.मु.स. (कृषि) यांचे स्वीय सहायक, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


७. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परीक्षा) १/२, महाराष्ट्र मुंबई / नागपूर. 
८. संचालक, वसंतराव नाईक कृषि व्यवस्थापन व प्रशिक्षण संस्था, (वनामती) नागपूर. 
९. संबंधीत विभागीय कृषि सह संचालक (व्दारा आयुक्‍त (कृषि) पुणे) 

१०. कृषि सह संचालक, (आस्थापना), कृषि आयुक्तालय, पुणे 

११.संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी ( व्दारा आयुक्त (कृषि) पुणे ) 

१२.संबंधित अधिकारी ( व्दारा आयुक्त (कृषि) पुणे) 

१३. निवड नस्ती /१६-ओ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


